असून साक्षात्‌ आत्मरूपात विलसत असतो. 'एक' हा शब्द शास्त्रकार मायेसाठी योजतात. 
अजामेकां लोहितशुक्ल कृष्णां' अशी मायेची स्तुती केली जाते. ती एका आहे. अर्थात 
तीनही गुणांची एकात्मक साम्यावस्था माया असते. ती देहरूपात विलसत असते. आणि 
& हा शब्द सत्ता, प्रभाव, अधिकार या अर्थाने उपयोजिला जातो. या अर्थाने मायेचा 
संचालक” रूपात वेदवादी श्रीगणनाथांची स्तुती 'एकदंत” शब्दाने करतात. भगवान 
श्रीगणेशच परब्रह्म आहेत. एकदंत आहेत. त्यांची सेवा करता, भक्ती करता समस्त सुखे 
प्राप्त होतील. अशा रीतीने देवतांना दु:खनाशाचा उपाय सांगून “जय हेरंब एकदंत” असा 
उद्घोष करून सनत्कुमार आपल्या मार्गाला पावन करते झाले 
क्षणाचाही विलंबन लावता देवतांनी उपासनेच्या सिद्धीसाठी प्रयास आरंभिले 
आवश्यक जुळवाजुळव केली आणि श्रीगणेशाराधनेचा संकल्प सोडण्यात आला. एकाक्षर 
मंत्राने भगवान श्रीएकदंतांची उपासना सुरू झाली. कोणी केवळ पाने खाऊन तप करू 
लागले. कोणी केवळ वारा सेवू लागले. कोणी जलप्राशन करून, कोणी निराहार तर कोणी 
कंदमूलफळ भक्षून आपापल्या क्षमतेनुसार तपात रत झाले. कोणी जप करीत होते. कोणी 
होम. कोणी पूजा तर कोणी नामस्मरण. प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने शंभर वर्षेपर्यंत 
भगवान श्रीस्वानंदनाथाला आळवले आणि भक्तीरसाने अन्तःकरणस्थ मद धुतल्या गेलेल्या 
त्या देवतांसमोर श्रीस्वानंदनाथ प्रगट झाले. 
भगवान श्रीगजानन त्या देवतांना, मुनींना म्हणाले- मुनिवर्यानो, देवतांनो! आपल्या 
आराधनेने संतुष्ट होऊन आम्ही प्रगट झालो आहोत. वरप्रदानार्थ आलो आहोत. काय हवे 
ते मागा. त्या दिव्य वाणीच्या श्रवणाने कृतकृत्य झालेल्या त्या देवतांनी, मुनींनी डोळे 
उघडले. वेदान्ताे गुह्य, निराकाराला आपल्या समोर साकार झालेले पाहिले आणि 
त्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. त्या मूषकवाहनाला पाहून सर्वानी प्रथम दण्डवत्‌ 
घातला. भक्तिभावे यथाशास्त्र सर्व पूजन केले. आणि मग एकाग्रचित्ताने करसंपुट करून 
प्रार्थना करण्यास, स्तुतीगायनास आरंभ केला. 'हे गजवदना! हे गणेशा, अनंत, आनंदरूपा, 
परमभोक्ता, ब्रह्मरूपा, आदिमध्यान्तहीना तुला वंदन असो. चराचरमया, हे अनंतउदरसंस्था, 
शेषनाभिभूषणा तुज प्रणाम असो. हे कर्त्या, संरक्षका, संहर्त्या, त्रिगुणेश्वरा, परशुधरा, 
Rara, बुद्धीश्वरा तुज अभिवादन असो. वेदान्तगोचर भगवंता केवळ भक्तीनेच आपले 
हे दिव्यरूप आम्हास प्रत्यक्ष साकार स्वरूपात अनुभवता आले. आम्ही धन्य धन्य होत. 
अशा रूपात अनेकवार स्तुती करून देवता, ऋषिमंडल आनंदातिरेकाने शेवटी शब्दही 
सुचेनासे होऊन नाचू लागले. नेत्रातून आनंदाश्रूंचे पाट वाहू लागले. अंगावर रोमांच उभे 
राहिले. त्यावेळी त्यांच्या अवस्थेला जाणून भगवान श्रीढुंढिराज त्यांना म्हणाले- 'देवतांनो, 
वरदान मागा!" 


(३४१) 


